महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी 
योजनेतून समृद्धी लेबर बजेट २०२२-२३ वार्षिक 
कृती आराखडा तयार करण्याचे नियोजनाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग (रोहयो) 
शासन परिपत्रक क्रमांक :- मग्रारोहयो २०२१/प्र.क्र.८८/रोहयो-७ 
नविन प्रशासन भवन, १६ मजला, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक -: ०७ सप्टेंबर २०२१ , 


वाचा: १. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना कायदा- २००५ 

२. महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना कायदा- १९७७ 

३. महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना कायदा- २०१४ (सुधारित) 

४. शासन परिपत्रक क्रमांक :मग्रारोहयो- २०२० /प्र. क्र.२१/ रोहयो-७. 
दि.०५ ऑगस्ट,२०२०. 

५. शासन परिपत्रक क्रमांक :मग्रारोहयो- २०२० /प्र. क्र.२१/ रोहयो-७. 
दि.०२ सप्टेंबर,२०२०. 

६.शासन निर्णय क्रमांकः मग्रारो २०२१/प्र.क्र.२६/रोहयो-१०अ 
दिनांक ३० मार्च, २०२१ 

७. शासन परिपत्रक क्रमांक :मग्रारोहयो- २०२१ /प्र. क्र.०५/ रोहयो-७. 
दि.०४ ऑगस्ट,२०२१. 

८. भारत सरकार -ग्रामीण विकास मंत्रालय/॥6 N G39099/9/2022RE-V 

(३७६९७३) Date. ०६ September, २०२१. 
शासन परिपत्रक - 


महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना कायदा २००५ च्या उपकलम ६, सेक्ठान १४ नुसार 
जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक यांनी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे लेबर बजेट तयार 
करणे अपेक्षित आहे. 

महाराष्ट्र राज्याने यावर्षीचे लेबर बजेट समृद्धी लेबर बजेट म्हणून तयार करण्यासाठी यापूर्वीच जिल्हा 
व तालुका स्तरावर लेबर बजेट च्या अनुषंगाने प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. 

रोजगार हमी योजना विभागाने "मी समृद्ध तर गाव समृद्ध ,गाव समृद्ध तर पर्यायाने माझा महाराष्ट्र 
समृद्ध" तत्व अंगिकारले असून ग्रामीण भागातील शेतकरी ASR व अन्य सामान्य जनता त्यांचे 
जीवनमान उंचावणे, गरिबी दूर करणे व शहोतकरी/शेतमजूर कुटुंबीयांना लखपती करणे यासाठी अनेक नवे 
बदल मागील काही काळात करण्यात आले आहेत . 

विभागाने "शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना" राज्यात लागू केली असून सदर योजनेमुळे ग्रामीण 
भागातील युवकांना, मजुरांना व शहोतकरी कुटुंबीयांना होतीपूरक जोडधंदे करता येणार आहेत. याद्वारे गाव हा 
केंद्रबिंदू लक्षात न घेता कुटुंब हा केंद्रबिंदू लक्षात घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मग्रारोहयो २०२१/प्र.क्र.८८/रोहयो-७ 


जिल्हा परिषद व राज्य शासनाच्या इतर सहभागी यंत्रणा यांची जबाबदारी मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे 
जेणेकरून ग्रामीण भागातील गरजू ,गरीब कुटुंबांना दारिद्रयरेषेच्या वर आणून त्यांची गरिबी दूर करता 
येईल. यासाठी कुटुंब केंद्रबिंद लक्षात घेवून नियोजन करणे अपेक्षित आहे. 


यंत्रणांनी शिवार आणि गाव फेरी सूक्ष्म पातळीवर काढण्यात यावी जेणेकरून प्रत्येक कुटुंबांचा सहभाग 
निश्चित होईल व शिवारातील प्रत्येक होताचा सहभाग सुनिश्चित होईल. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार 
हमी योजनेअंतर्गत इतर राज्यांचे निरीक्षण केले असता असे लक्षात येते की तेलंगणा, आंध्रप्रदेश या सारखी 
छोटी राज्ये महाराष्ट्र राज्याच्या किमान पाच पट लेबर बजेट निर्माण करतात व अधिकचा निधी दरवर्षी केंद्र 
शासनाकडून मिळवतात. 


महाराष्ट्र हे रोजगार हमी योजनेचे जनक राज्य असल्यामुळे आपोआपच आपल्यावर नैतिक जबाबदारी 
पडते. ती अशी की राज्यात जास्तीत जास्त मनुष्यदिवस निर्माण व्हावेत जेणेकरून, ग्रामीण भागातील 
जनतेला रोजगार तर मिळेलच शिवाय या रोजगारातून मत्ता निर्माण होईल आणि ग्रामीण भागातील गरिबांचे 
जगणे सुखकर होऊन ते श्रीमंतीच्या वाटेवर पोहोचतील व लखपती होतील व राज्य व केंद्र स्तरावरील 
कायद्याचा उद्देश खऱ्या अर्थाने सफल होईल. 


उपरोक्त सर्व बाबी व संदर्भ क्रमांक ८ मधील केंद्र शासनाने दिलेल्या सूचना लक्षात घेता. सोबत 
जोडलेल्या प्रपत्र-अ नुसार कालावधी निहाय करावयाच्या उपक्रमांची माहिती सोबत जोडली आहे. त्यानुसार 
सर्व जिल्ह्यांनी कार्यवाही करावी. 


सदर SAA तात्काळ अंमलात येतील. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०९०७१८२८३३३३१६ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Vijaykumar Baburao Kalwal: 
DN: c=IN rnment of Maharashtra, ou: \g Department, 
ICod 


032, st=I 
न! 2.5.4.20=d820f1240f4af7c4adf8a2bfa01fla1b293cda8c45e21d4fceddbd1d0 
(सोबत प्रपत्र-आओ) Vijaykumar Baburao Kalwale र 
INumber=5a9240fd6185555f5cb85c9e2df1 be5 3c4fd1 7e1 3f93a7acfd2 
fc1b18b5939, Ni kt 
Date: 2021.09.07 18:29:50 +05'30' 


(विजयकुमार कलवले) 
सहाय्यक संचालक, महाराष्ट्र शासन 
Wd: 
१. मा.मंत्री (रोहयो) यांचे खाजगी सचिव. 
२. मा.राज्यमंत्री (रोहयो) यांचे खाजगी सचिव. 
३. मा. अपर मुख्य सचिव (रोहयो), यांचे स्वीय सहायक . 
४. सर्व विभागीय आयुक्‍त. 
५. आयुक्‍त, कृषी आयुक्तालय, पुणे. 
६. आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी याजना-महाराष्ट्र, नागपूर. 
७. सर्व जिल्हाधिकारी. 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मग्रारोहयो २०२१/प्र.क्र.८८/रोहयो-७ 


८. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

९. सर्व उपायुक्‍त (रोहयो), विभागीय आयुक्त कार्यालये. 
१०. संचालक (फलोत्पादन), कृषी आयुक्तालय, पुणे. 
११. संचालक (मृद संधारण), कृषी आयुक्तालय, पुणे. 
१२. मुख्य अभियंता (मृद व जलसंधारण) सर्व. 

१३. सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी 

१४. सर्व जिल्हा रेशीम अधिकारी. 

१५. सर्व उपजिल्हाधिकारी (रोहयो). 

१६. सर्व उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (नरेगा, ग्रामपंचायत). 
१७. सर्व गटविकास अधिकारी, नरेगा. 
१८.उपवनसंरक्षक (सवी. 

१९. उपसंचालक, सामाजिक वनीकरण (सवी. 

२०. वित्त विभाग (अर्थ-१६ , व्यय-८). 

२१. नियोजन विभाग (का.१४३४ व का.१४२४). 

२२. निवड नस्ती, रोहयो - ७. 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मग्रारोहयो २०२१/प्र.क्र.८८/रोहयो-७ 


प्रपत्र-अ 


आर्थिक वर्ष - २०२२-२०२३ 
समृद्धी लेबर बजेट नियोजन व वर्षिक कृती आराखडा तयार करण्याचे नियोजन 


अ | कार्यवाही चा तपशिल जबाबदार अधिकारी कार्यवाही पूर्ण | बैठकोत चर्चा करावयाच्या 
नक्र करावयाचा मुद्द्यांची माहिती 
दिनांक 

| शिवार फेरी जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक | दिनांक.७ते |।१. मुख्य पाणलोट क्षेत्राचे 
ह नतका तथा जिल्हाधिकारी व सह =| १४ सप्टेंबरपर्यंत | निरीक्षण करणे. 
र न जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक | २०२१ 
प्रशासक, ग्रामसेवक, र धी कण na 
aor aa, , जिल्हा परिषद. २. नदी, तलाव, धरण, 
कृषी सहाय्यक तलाठी पाझर इत्यादीतील गाव cea eae 
eae ene! तलाव, गाळ काढण्याबाबत 
शासकीय अधिकारी चे निरीक्षण 
कर्मचारी यांच्या 
उपस्थितीत शिवार 
वागत aa. ३ माथा ते पायथा उपचार सी 

सी टी, एलबीएस, कंटूर 
शिवार फेरी दरम्यान बांध, शेततळे, कंपार्टमेंट 
००५0-१९ अंतर्गत बांध, ग्रेडेड कंटूर, विहीर 
देण्यात आलेल्या पुनर्भरण, सिंचन विहीर, 
नियमांचे व सूचनांचे फळबाग लागवड, वृक्ष 
तंतोतंत पालन लागवड, बिहार पॅटर्न 
करण्यात यावे. इत्यादींच्या अनुषंगाने 
शिवाराचे निरिक्षण करणे. 

२ | गाव/वाडी/ तांडा फेरी | गट विकास अधिकारी दि. १५ सप्टेंबर |१. गाव समृद्धीच्या दृष्टीने 
गावात घेण्यात येणाऱ्या | पंचायत समिती व ते २० सप्टेंबर | गावात सामुदायिक 
सामुदायिक तहसीलदार व इतर क्षेत्रीय । २०२१ घ्यावयाचे कामे 
कामासंदर्भात सरपंच, । यंत्रणांचे तालुकास्तरीय गाव समृद्धीच्या 
ग्रामपंचायत सदस्य, ।अधिकारी. 600. टीन 
गात वेक गंगे अभिसरण अंतर्गत 
रोजगार सेवक, घ्यावयाची विविध २६२ 
तंटामुक्ती अध्यक्ष व कामांचे चियोजेन (शासन 
च ता निर्णय दिनांक ३० मार्च, 
मान्यवरांच्या डिड 
उपस्थितीत covid-98 ३. शोषखड्डा , शौचालय, 
संदर्भातील मार्गदर्शक घरकुल, बाजार ओटे, 
सूचनांचे पालन करून सार्वजनिक पाणीपुरवठा 
हि फेरी काढण्यात विहिरी, मुरमीकरण, 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मग्रारोहयो २०२१/प्र.क्र.८८/रोहयो-७ 


यावी (समृद्धी बजेटच्या 
अनुषंगाने कुटुंब 
आधारित आढावा 
लक्षात घ्यावा.) 


खडीकरण, सिमेट रस्ते, 
इत्यादी अनुषंगाने गाव फेरी 
काढण्यात यावी. 


४. वैयक्तिक लाभार्थ्याच्या 
निवडीच्या अनुषंगाने 
गावफेरीत बाबी समाविष्ट 
कराव्यात. 


३ | ग्रामपंचायत 
स्तरावरील 
अधिकाऱ्यांची बैठक 


सरपंच, ग्रामपंचायत 
प्रशासक,ग्रामसेवक, 
तलाठी, कृषी सहाय्यक, 
अंगणवाडी ताई , 
ग्रामपंचायत सदस्य संबंधित 
जिल्हा परिषद शाळेतील 
मुख्याध्यापक व उपशिक्षक 
ड्‌. 


दि. २१ सप्टेबर 
ते २४ सप्टेंबर 
२०२१ 


१. गाव पातळीवरील 
कामाचे मजूरी व Hares 
प्रमाण ६०:४० असे राहणे 
साठी निर्णायक बाबी लक्षात 
घेणे 


उदाहरणार्थ, जसे की 
गावात सिमेंट रोड 
घ्यावयाचा झाल्यास त्याचे 
मजूरी: कुशल प्रमाण २८.७२ 
असे आहे त्याच बरोबर माथा 
ते पायथा उपचारातील 
मजुरी अधिक असणारे जसे 
कीसीसीटी, डीपसी सी 
टी, लूज बोल्डर, गॅबियन, 
वृक्षलागवड (बिहार पॅटन) 
असे स्ट्रक्चर जोडीला घ्यावे 
जेणेकरून गाव स्तरावरील 
मजुरी व कुशल प्रमाण 
पाळले जाईल. 


२. टार्गेटेड लाभार्थ्याच्या 
नोंदणी करणे. 


३. मजुरी न मिळण्यामुळे 
कामाच्या अभावी होणाऱ्या 
स्थलांतर कुटूंबाची यादी 
तयार करणे 


४. कामा अभावी स्थलांतरित 
होणाऱ्या कुटुंबातील 
विद्यार्थ्याची वर्गनिहाय यादी 
वेगळ्याने तयार करणे 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मग्रारोहयो २०२१/प्र.क्र.८८/रोहयो-७ 


५. गाव पातळीवर सेल्फ वर 


कामे राहणे साठी 
उपाययोजना करणे. 
४. | pda समृद्धीसाठी गट विकास अधिकारी दि. २५ सप्टेंबर | कुटुंब आधारित समृद्धी 
सर्वेक्षण पंचायत समिती व ते ३० सप्टेंबर | बजेटची गाव फेरी निश्चित 
तहसीलदार. २०२१ करावी यात प्रामुख्याने 
सरपंच, ग्रामपंचायत NS aba 
प्रशाराळ ग्रामसेवक,तलाठी गोतम गुर कडवी 
| Sane कशी होतील याचे नियोजन 
कृषी सहाय्यक, यी 
ताई , ग्रामपंचायत सदस्य न 
संबंधित जिल्हा परिषद समृद्ध कुटुंबाचे नियोजन 
शाळेतील मुख्याध्यापक व करताना खालील बाबींची 
उपशिक्षक इ. दक्षता घ्यावी. 


१. भूमिहीन शेतमजूर व 
मजुरीची किरकोळ कामे 
करणारी गरजू लोक यांना 
यंत्रणांनी स्वयंस्फूर्तीने 
रोजगार हमी योजनेच्या 
कामाबद्दल माहिती द्यावी व 
अशा लोकांना लखपती 
करण्यासाठी योजनेत 
सहभागी करून घ्यावे. 


२. शहरी भागातून 
परतलेल्या व्यक्‍ती, 


३. रोज TSI जाऊन काम 
करणारे व covid-48 च्या 
पार्श्वभूमीवर नवीन 
परिस्थितीत रोजगार 
गमावलेल्या व्यक्‍ती. 


४. स्थलांतर थांबवायचे आहे 
म्हणून उपलब्ध होणारे नवीन 
कामगार. 


५. दर आठवड्याला मजुरी 
मिळेल म्हणून रोहयोचे काम 
करण्यास तयार होणारे 


६. गावाची कामे लवकर पूर्ण 
करण्यास मदत करण्याच्या 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मग्रारोहयो २०२१/प्र.क्र.८८/रोहयो-७ 


हेतूने काम करण्यास तयार 
होणारे लोकांचे सर्वेक्षण 
करणे. 


७. रु.२४८/- पेक्षा कमी 
मजुरी मिळवणा-या व्यक्‍ती 


८. आर्थिक परिस्थिती 
बदलून पुढे जाण्यासाठी 
धडपडणा-या व्यक्‍ती 


९. रोजगार हमी योजनेतून 
शेतीपुरक जोडधंदा/स्वत:चा 
व्यवसाय करु इच्छीणा-या 
व्यक्‍ती. 


4 


ग्रामपंचायतीला 
regard! संदर्भात 
करावयाची कार्यवाही 


सरपंच/ ग्रामविकास 
अधिकारी / सचिव, 
ग्रामपंचायत 


दि. १ ऑक्टोबर 
२०२१ 


वैयक्तिक लाभाची कामे 
देण्याकरिता घरोघरी जाऊन 
दिलेल्या प्रारूप यादी प्रमाणे 
सदर लाभार्थीकडे प्रस्तावित 
लाभ अस्तिवात आहे किंवा 
नाही याबाबत लाभार्थीसमक्ष 
खात्री करून नमुन्यात 
नोंदविणे. 


समृद्ध गावासाठी 
ग्रामसभा 


मतदार यादीतील सर्व 
नागरिक व गाव 
पातळीवरील प्रशासकीय 
अधिकारी 


दि.२ ऑक्टोबर 
२०२१ 


महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण 
रोजगार हमी योजनेअंतर्गत 
मागील वर्षात करण्यात 
आलेल्या कामाचा सर्वंकष 
अहवाल ग्राम रोजगार सेवक 
ग्रामसेवक यांनी कामाच्या 
ग्रामसभेसमोर ठेवावा. तसेच 
रोजगार हमी योजने अंतर्गत 
घेण्यात येणाऱ्या अनुज्ञेय 
कामाची यादी 
ग्रामसभेसमोर ठेवावी .तसेच 
खालील चार बाबीवर 
प्रामुख्याने चर्चा करावी. 


१. अपूर्ण कामे 


२.सेल्फ वरील कामे 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मग्रारोहयो २०२१/प्र.क्र.८८/रोहयो-७ 


३.जॉबकार्डचे 
अद्ययावतीकरण 


४.नागरिक माहिती बोर्ड 
५.सोडल ऑडिट मधील मुद्दे 


६.घन कचरा व्यवस्थापना 
विषयी चे मुद्दे 


७.ग्राम स्वच्छते विषयी चे 
मुद्दे 


८. महात्मा गांधी राष्ट्रीय 
ग्रामीण रोजगार हमी योजने 
अंतर्गत घेण्यात येणारी कामे 
जलडाक्ति अभियाना अंतर्गत 
घेण्यात येणारी कामे 


यावर सर्वकष विचार 
करण्यात यावा सदर 
ग्रामसभा शासनाने ठरवून 
दिलेल्या covid-98 च्या 
नियम पाळून घेण्यात यावी 


७. । सर्वेक्षणानंतर प्रारूप 
यादीवर आक्षेप 
नोंदविणे 


सरपंच/ ग्रामविकास अधि 
कारी / सचिव, ग्रामपंचायत 


दि. ५ ऑक्टोबर 
२०२१ पर्यंत 


सर्वेक्षणानंतर तयार होणा-या 
यादीवर हितसंबधितांनी 
आक्षेप असल्यास ते 
ग्रामपंचायतीत 


(ग्रामविकास 
अधिकारी/सचिव, 
ग्रामपंचायत) नोंदविणे. 


८. | आक्षेपांचे खुलासासह 
अंतिम मान्यतेकरिता 
सादर करणे. 


सरपंच/ग्रामविकास 
अधिकारी / सचिव, 
ग्रामपंचायत 


दि.१ & 
ऑक्टोबर 
२०२१ पर्यंत 


प्राप्त झालेल्या आक्षेपांवर 
ग्रामविकास अधिकारी / 
सचिव, ग्रामपंचायत यांनी 
खुलासासह सहकार्यक्रम 
अधिकारी यांचाकडे सादर 
करणे. 


९. | SECC-2099 
प्रमाणेजेष्ठता यादी 
अंतिम करणे. 


सहकार्यक्रम अधिकारी तथा 
गटविकास अधिकारी 


दि. 30 
ऑक्टोबर 
२०२१ पर्यंत 


ग्रामपंचायतकडून प्राप्त 
झालेल्या आक्षेप व त्याबाबत 
प्राप्त झालेले खुलासे लक्षात 
घेऊन यादी अंतिम करून 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मग्रारोहयो २०२१/प्र.क्र.८८/रोहयो-७ 


ग्रामपंचायतीला लाभार्थी 
निवड करण्याकरिता 
पाठविणे. 

र ०. | ग्रामपंचायत सरपंच / ग्रामसेवक / दि. १६ ग्रामसभांनी ग्रामपंचायत 
स्तरावरील लेबरबजेट | ग्रामरोजगारसेवक / राज्य । ऑक्टोबर ते ३० | स्तरावरील वार्षिक कृति 
निश्चित करुन अंतिम । यंत्रणांचे क्षेत्रीय अधिकारी / । नोव्हेंबर २०२१ | आराखडा 2022-2023 ला 
करणे. कर्मचारी मंजूरी देणे. (समृद्धी बजेट 

आराखडा) 

| १. | ग्रामपंचायत तहसिलदार/ गटविकास | दि.५ डिसेंबर । सर्व ग्रामपंचायतकडून प्राप्त 
स्तरावरील नियोजन । अधिकारी २०२१ प्रस्तावाचे संकळन करून 
आराखड्या संकलन छानणी करण्यात यावी, 
करून मान्यतेसाठी य 
पंचायतसमितीकडे पंचायतसमितीकडे सादर 
सादर करणे. करण्यात यावा. 

१२. । पंचायत समिती व्दारे | तहसिलदार/ गटविकास | दि.२० डिसेंबर | पंचायत समितीव्दारे 
तालुका स्तरावरील । अधिकारी २०२१ पर्यंत तालुकास्तरासाठी प्रस्तावित 
एकत्रित वार्षिक केलेल्या कामांचा GAT 
नियोजन आराखड्यास करुन लेबर बजेट व वार्षिक 
मंजुरी देणे व तो जिल्हा कृती आराखड्यास मंजुरी 
कार्यक्रम देण्यात यावी. 
समन्वयकांकडे सादर 
करणे. 

१३. | जिल्हा कार्यक्रम जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक | दि.२० जानेवारी | जिल्हा परिषदेव्दारे जिल्हा 
समन्वयकांव्दारे जिल्हा | व सह जिल्हा कार्यक्रम २०२२ पर्यंत स्तरासाठी प्रस्तावित 
वार्षिक आराखडाव । समन्वयक केलेल्या कामांचा समावेठा 
लेबर बजेट जिल्हा करुन लेबर बजेट व वार्षिक 
परिषेदेकडे सादर कृती आराखड्यास मंजुरी 
करून मंजुरी घेणे. देण्यात यावी. 

१४. | जिल्हा कार्यक्रम जिल्हा कार्यक्रम दि.३१ जानेवारी | सर्व आवश्‍यक बाबींची खात्री 
समन्वयकयांनी जिल्हा २०२२ पर्यंत पटविल्याचे प्रमाणित करुन 
afte arrgera = | IP प्रस्ताव मनरेगा 
ळेबर बजेट मनरेगा आयुक्‍तालयाकडे सादर 
आयुकक्‍्तालयाकडे करण्यात यावा. 
सादर करणे. 


KKKKKKKKKKKKKK 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


